लेखाशिर्ष 2494 १२३८ या योजनेअंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या विकास कामांचा 
नियमित आढावा घेणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र. ६०८/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: १५ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२००९/प्र.क्र.८/पं.रा.८, दि.२४ फेब्रुवारी, २००९. 
२) झासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०१५/प्र.क्र.५२/योजना-६, दि.२७ मार्च, २०१५. 


प्रस्तावना:- 

राज्यात गावांतर्गत मुलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड 
द्यावे लागते. त्यामुळे मा.लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब 
विचारात घेऊन शासनाने मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे 
(लेखाशिर्ष २५१५ १२३८) ही योजना वाचा येथील क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सन २००८-०९ पासून 
सुरू केली आहे. तसेच वाचा येथील क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेच्या निकष व 
कार्यपध्दतीबाबत सुधारित धोरण निश्चित करण्यात aise आहेत. सदर योजनेंतर्गत मंजूर कामे 
विहीत मुदतीत पूर्ण होत नाहीत, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. शासनाने विकास कामांना 
मंजूरी देऊन देखील कामे कालमर्यादेत पूर्ण केली जात नसल्याने, जनतेला आवश्‍यक सुविधांपासून 
वंचित राहावे लागते. त्यामुळे या योजनेतर्गत मंजूर केलेल्या ग्रामीण भागातील विकास कामांच्या 
प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 
वरील प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ या योजनेअंतर्गत शासनाने 


मंजूर केलेली कामे, जी कामे जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग या यंत्रणेमार्फत 
करावयाची आहेत. अशा कामांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी सर्व जिल्हा स्तरावर व 
तालुका स्तरावर खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ५पैकी१ 


शासननिर्णय क्रमांकःविकास-२०२२/प्र.क्र.६०८/यो-६, दि. 94 डिसेंबर, 2023 


२. (ओ जिल्हास्तरीय समिती :- 


अ.क्र सदस्यांचे नाव समितीमधील पदनाम 
|e | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष 
२. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य 
३. | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद सदस्य 
8. जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 
4. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद सदस्य-सचिव 
जिल्हास्तरीय समितीने करावयाची कार्यवाही:- 


(१) शासन स्तरावरून प्राप्त प्रशासकीय मान्यता झालेल्या कामांचा नियमित आढावा घेणे. 

(२) लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत मंजूर कामे प्रामुख्याने छोट्या स्वरुपातील असून कमी 
कालावधीत पूर्ण होणारी आहे. या कामांना मुदतीत तांत्रिक मान्यता देणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे 
व कामे मुदतीत पूर्ण करणे या करिता कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करणे. 

(३) कामे गुणवत्ता पूर्ण होईल या करिता कामांना नियमित भेट देऊन तपासणी करणे. 

(3) समितीची दरमहा निश्चितपणे बैठक घेणे व कामाचा आढावा घेणे. 


(ब) तालुकास्तरीय समिती:- 
अ.क्र तालुक्यातील सदस्यांचे नाव समितीमधील पदनाम 

शिळ कळ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अध्यक्ष 

२ सहायक गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती सदस्य 

3. विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती सदस्य 

४ उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 

4, उप अभियंता (बांधकाम), पंचायत समिती सदस्य-सचिव 
तालुकास्तरीय समितीने करावयाची कार्यवाही:- 


(१) मंजूर झालेल्या कामांची पुढील कार्यवाहीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यास किंवा अन्य 
अडचण असल्यास सोडविणे. 

(२) ग्रामपंचायत व कार्यान्वयन यंत्रणा यामध्ये समन्वय साधणे. 

(३) कामे गुणवत्ता पूर्ण होईल या करिता कामांना नियमित भेट देऊन तपासणी करणे. 

(४ समितीची दरमहा निश्चितपणे बैठक घेणे व कामाचा आढावा घेणे. 


पृष्ठ५पैकी२ 


शासननिर्णय क्रमांकःविकास-२०२२/प्र.क्र.६०८/यो-६, दि. 94 डिसेंबर, 2023 


३. वार्षिक काम तपासणीचे उद्दिष्ट:- 
लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ योजनेंतर्गत मंजूर कामांच्या तपासणीबाबत संबंधीत वर्षातील एकूण 
मंजूर कामांचे अधिकारी निहाय उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकारी एका आर्थिक वर्षात मंजूर 
कामांपैकी तपासणी 
करावयाच्या कामांचे उद्दिष्ट 
| as | . मुख्य कार्यकारी अधिकारी १% 
२. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी २% 
३. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) ५% 
४. गट विकास अधिकारी १०% 
षु. सहा. गट विकास अधिकारी २०% 
६. विस्तार अधिकारी (पंचायत समिती) २०% 


उपरोक्त प्रमाणे कामांची तपासणी करताना खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी :- 

अ) यासंदर्भात, संबंधित जिल्हयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषद स्तरावर 
आवर्यक ते आदेशा त्यांच्या स्तरावर निर्गमित करावेत. 

आ) कामांची तपासणी करताना संबंधित जिल्हयाच्या तांत्रिक अधिकारी यांना सोबत घेण्यात यावे. 

इ) याबाबतचा त्रैमासिक अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करावा. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inu}l संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१५११२९२३९८२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 

KALU DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450 

G O N YA b51a9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=8C5D0F275C3D9A21DBO7FEC 
F7919C2D83796E88930D62D44E7A4A6D4CB 

VA LVI ६६7६0६, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2023.12.15 15:10:47 +05'30° 

(का.गो. वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासननिर्णय क्रमांकविकास-२०२३/प्र.क्र.६०८/यो-६, दि. १५ डिसेंबर, 2023 


मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
महालेखापाल, लेखा व परिक्षा, १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सर्व) 

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद (सर्व) 

कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद (सर्व) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सर्व) 

गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सर्व) 

निवड नस्ती (का. यो-६), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ५पैकी४ 


शासननिर्णय क्रमांकविकास-२०२३/प्र.क्र.६०८/यो-६, दि. १५ डिसेंबर, 2023 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : विकास-२०२३/प्र.क्र.६०८/यो-६, दि. १५ डिसेंबर, २०२३ सोबतचे परिशिष्ट ) 


परिशिष्ट-अ 
(स्थळ भेट / आढावा घेतलेल्या कामांचा तपशील) 


जिल्हा:- तालुका:- गाव:- 
मंजूर कामाचे नाव व मंजुरीचे वर्ष :- 
भेटीचा दिनांक कामांची सद्यस्थिती काम पूर्ण करण्यास अडचणी 
असल्यास, त्याबाबतचा थोडक्यात 

तपञील 

1 १ २ 2 

स्वाक्षरी/- 
(सदस्यांची नावे व पदनाम) 


पृष्ठ५पैकी५ 


